मराठी भाषा विभागाचे बोधचिन्ह आणि 
घोषवाक्य निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मभावा - २०२२/प्र.क्र.९३/भाषा-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा- 
१. सहसचिव, मराठी भाषा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ३०.०९.२०२२ रोजी झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त दि.१७.१०.२०२२ 


प्रस्तावना- 
मराठी भाषा विभागाकडून मराठी भाषेच्या प्रचार-प्रसार आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने मराठी 


भाषा संवर्धन पंधरवडा, वाचन प्रेरणा दिन, मराठी भाषा गौरव दिन अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन 


केले जाते. हे विविध उपक्रम लोकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी आकर्षक भित्तिपत्रके, 


पताका यांचा वापर करावा लागतो. तसेच, या उपक्रमांची माहिती विविध जाहिरातींद्वारे लोकांपर्यंत 


पोहोचविण्यात येते. सदर भित्तिपत्रके, पताका आणि जाहिराती यांमध्ये कमीतकमी शाब्दांत 


प्रभावीपणे विभागाची सर्वकष ओळख लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागाचे बोधचिन्ह आणि 


बोधवाक्य बनविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


मराठी भाषा विभागामार्फत मराठी भाषेचे संवर्धन, प्रचार-प्रसार यांच्याशी संबंधित 


उपक्रमांमध्ये वापरण्यात येणारी भित्तिपत्रके, पताका इत्यादींमध्ये, विभागाने प्रायोजकत्व 


स्वीकारलेल्या विविध कार्यक्रमांमध्ये आणि प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये द्यावयाच्या विभागाच्या 


जाहीरातींमध्ये या शासननिर्णयासोबत जोडलेल्या सहपत्रातीलळ बोधचिन्ह आणि बोधवाक्याचा वापर 


करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावा - २०२२/प्र.क्र. ९३/भाषा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११३०१३२७५८०१३३ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN 
i|AWADE 


MILIND BHAGWAN «aw 


N: CN = MILIND BHAGWAN GAWADE, C 
GAWAD E = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT 
Date: 2022.12.01 17:52:26 +05'30' 


(मिलिंद sare ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री यांच खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, मराठी भाषा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष व सदस्य, मराठी भाषा समिती, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

लोकायुक्त व उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ, मुंबई 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती/कार्या. भाषा-२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मभावा - २०२२/प्र.क्र.९३/भाषा-२ 


मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मभावा-२०२२/प्र.क्र.९३/भाषा-२, दि. ३० नोव्हेंबर, २०२२ 
सोबतचे सहपत्र. 


मराठी भाषा 
विभाग 


भाषा जनाची | भाषा मनाची 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN GAWADE 

MILIND 2११090७ ocean 

GAWADE SEAMEN ie 
Date: 2022.12.01 17:52:43 +05'30' 


(मिलिंद Tare ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


